महामार्ग पोलीस तक्रार निवारण समिती 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
_ आदेश क्र.--टिआरए-०७११/९७५/प्र.क्र.४६७/पोल-८, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २२ जुले, २०११. 


वाचा :- गृह विभाग, आदेश क्र.-टिआरए-०८०९/प्र.क्र.२३२/पोल-८, दि.१२ ऑगस्ट, २००९. 


आदेश :- अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिल 
आदेशान्वये महामार्ग पोलीस तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीवर श्री. 
हर्षद वि. स्वार, Yow, महालक्ष्मी बिल्डींग 4.2, ग्राऊंड फ्लोअर, फ्लॅट नं.६, सर भालचंद्र रोड, हिंदु 
कॉलनी, दादर, मुंबई-४०० ०१४ यांची सदस्य म्हणून या आदेशान्वये नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


(Gol 


(शहाजहान मुलाणी) 
कक्ष अधिकारी, गुह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक (वाहतुक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सह पोलीस आयुक्‍त (बाहतुक), मुंबई. 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व पोलीस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्रे. 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते बिकास महामंडळ, मुंबई. 
मुख्य अभियंता, आय.आर.बी. (इंडियन रोड बिल्डर्स प्रा.लि.) चांदीबली फर्म, चांदीवली 
व्हिलेज, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-७२ 
सह सचिव ब मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
सह सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय 
पोलीस अधिक्षक, बाहतूक (मुख्यालय), मुंबई. 
सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक. 
सर्व पोलीस आयुक्त. 
श्री. हर्षद वि. स्वार, १७४, महालक्ष्मी बिल्डींग नं.२, ग्राऊंड फ्लोअर, फ्लॅट नं. ६, सर 
भालचंद्र रोड, हिंदू कॉलनी, दादर, मुंबई-४०० ०१४. 
संगणक समन्वयक, गृह विभाग, मंत्रालय (वेब साईटवर प्रसिध्द करण्यासाठी) 
कार्यासन परिवहन-२, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती पोल-८. 


३". [३ ५ ॥ 1 इ) 10 27५१1 1 1.--0011/016-.(/.12_111 1 


